लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) परीक्षा-२०१८ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व 
बृहन्मंबईतीळ राज्य शासनाच्या विविध 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) 
पदावर फेरनियतवाटप. 
महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. मलोआ २०१७/प्र.क्र.१२६/१४-अ, 
दिनांक २१-०८-२०१७ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-लिपिक/२०१८/तेरा-ब, 
दिनांक ३१ मे, २०१९. 
३) शासन ज्ञापन समक्रमांक दिनांक ७/८/२०१९. 
आदेठा :- 
संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील ज्ञापनान्वये लिपिक-टंकलेखक परीक्षा (मराठी/इंग्रजी) सन 
२०१८ मधील शिफारसपात्र उमेदवारांचे नियतवाटप करण्यात आले आहे. प्रशासकीय कारणास्तव 
खालील नमूद उमेदवाराचे फेरनियतवाटप करण्यात येत आहे. 


अनुक्रमांक | गुणवत्ता | उमेदवाराचे नाव नियतवाटप केलेला | फेरनियतवाटप 
क्रमांक विभाग करावयाचा विभाग 
१ २९४२ श्री. माणिकराव |मराठी भाषा विभाग, | सामान्य प्रशासन 
सुखदेव जाधव मंत्रालय विभाग, मंत्रालय 


२. सदर उमेदवाराच्या नियुक्तीबाबत संदर्भाधीन क्रमांक ३ दिनांक ७/८/२०१९ रोजीच्या शासन 
ज्ञापनातील अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


3 सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८२११५१५२८०७०७ असा आहे. सदर ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 011. त, 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f91 80a8021798a5cled41a 


da8a72725a47b4f( 
ber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b3 1 3c3fefSdc2ad659e36 


Bhimrao Gurav ieee: 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
उमेदवारासाठी सहपत्रे: १) रुजू अहवाल 
२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 
कार्यालयांसाठी सहपत्रे: १) उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
2) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १५१९/प्र.क्र.११०/१४-अ 


3) लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०१८ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 

४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ०७.०९.२०१९ पर्यंत विभाग/कार्यालयात 
नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत 
दिनांक १३.०९.२०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 

५) लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०१८ करीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची प्रती. 

प्रत - 
१) अवर सचिव (आस्थापना) संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना उपरोक्त सहपत्रांसह. 
२) संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह. 
३) संग्रहार्थ (साप्रवि/१४-आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


